अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, 
कुवारबांव, रत्नागिरी या मंडळ कार्यालयातील व 
मंडळाच्या अधिनस्त असलेल्या २ विभागीय 
कार्यालयातील नियत व रूपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते 
दि.३१.०८.२०२४ कालावधीसाठी मुदतवाढ 
मिळणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र.४९ /२४)/लाक्षेवि(आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: १६/०४/२०२४ 


संदर्भ:-१. जलसंपदा विभाग, शा.नि.क्र. आढावा-१००२/(३३५/२००२)/आ[(प्रशि), दि.०६/०२/२००३. 
२. शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२३/प्र.क्र.१२४/२३/लाक्षेवि (आस्था),दि.१०/१०/२०२३ 
3. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६ / प्र.क्र८/१६ / ADS, 
दि.२१/०२/२०२४. 
४. अधीक्षक अभियंता रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबांव, रत्नागिरी यांचे 
पत्र जा.क्र.मुअ/जसंविकोप्र/आ-५(१)/७०३/सन २०२४, दि.२०/०२/२०२४ व पत्र 
जा.क्र.मुअ/जसंविकोप्र/आ-५(१)/१२९२/सन २०२४, दि.०५/०४/२०२४. 


प्रस्तावना - 


संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०६/०२/२००३ च्या शासन निर्णयान्वये अधिक्षक अभियंता, 
रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबांव, रत्नागिरी व त्यांच्या मंडळांतर्गत त्यांच्या अधिपत्याखाळील 
विभाग/ उपविभागातील मंजूर असलेल्या नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांची निर्मिती सुधारीत आकृतीबंधानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. 


अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबांव, रत्नागिरी व त्यांच्या अधिनस्त 
असलेल्या (२) कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग, रत्नागिरी (३) कार्यकारी अभियंता, 
सिंधुदुर्ग पाटबंधारे विभाग, आंबडपाल व (४) मंडळ कार्यालयांतर्गतची अधिसंख्य पदे या 
कार्यालयांतील नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.२ च्या 
शासन निर्णयान्वये दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, HARA, रत्नागिरी यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र. 
४ येथील पत्रान्वये त्यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत असलेल्या विभागीय कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील २११ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २६ पदांना 
दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केली आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ w.3 येथीळ शासन निर्णयान्वये, सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतू, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार देण्यात आले आहेत. 


संदर्भ क्र.४ येथील पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावास अनुसरुन, अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी 
पाटबंधारे मंडळ, कुवारबांव, रत्नागिरी यांनी त्यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत असलेल्या २ 
विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २११ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील २६ पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय - 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील 
तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ,कुवारबांव, रत्नागिरी 
यांचे मंडळ कार्यालय व त्याअंतर्गत २ विभागीय कार्यालयातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार 
मंजूर आस्थापनेवरील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २११ पदांना व रूपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील २६ पदांना संदर्भ क्र.३ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यास खाळील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


दि.०१.०३.२०२४ ते 
दि.३१.०८.२०२४ साठी मुदतवाढ 
नियत अस्थायी | रुपांतरीत म क 
द eae aaa eae मुख्य लेखाश्ीर्ष व उपलेखा 
. | कार्यालयाचे नाव | आस्थापनेवरील अस्थायी गीर्ष 
क्र मुदतवाढ मंजूर | आस्थापनेवरील 
पदांची संख्या । मुदतवाढ मंजूर 
पदांची संख्या 
9 ? 3 8 ५ 
7 अधीक्षक अभियंता, मागणी क्रमांक आय-३ 
रत्नागिरी पाटबंधारे १४ २७०१- मध्यम पाटबंधारे, 
मंडळ कुवारबांव, शि ८०-सर्वसाधारण 
रत्नागिरी ००१, संचालन व प्रशासन, 


2 । कार्यकारी अभियंता, (०४) परिरक्षण आस्थापना 
रत्नागिरी पाटबंधारे य डर (०४)(०२)अधीक्षक अभियंता, 
विभाग, रत्नागिरी कोकण पाटबंधारे मंडळ, 
३ | कार्यकारी रत्नागिरी (अनिवायी 
अभियंता,सिंधुदुर्ग ७२ 4 (29099884) 

पाटबंधारे विभाग, 
अंबडपाल 

४ | अधिक्षक अभियंता, 
रत्नागिरी पाटबंधारे se 
मंडळ, कुवारबांव- a 
रत्नागिरी अंतर्गतची 
अधिसंख्य पदे 


एकूण २११ २६ 


अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबांव, रत्नागिरी या मंडळातर्गत 
कार्यालयातील आकृतीबंधानुसार नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २११ पदांना, ती सहा महिन्यांपेक्षा 
जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ 
पदांच्या मर्यादेत आहेत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २६ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत 
असेपर्यंत किंवा दि.३१.०८.२०२४ यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून 
दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. उपरोक्‍त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या काळावधीत कार्यरत राहतील. 


२. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त 
नसतील, तसेच पदे व्यपगत झाळेळी नसतील. 


३. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चालू राहतील. 


४. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणाळीवरील शासनास सादर केलेल्या माहितीनुसार 
पदांची संख्या / पदामधीळ घट / पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / 
अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मूदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच यानुषंगाने 
शासनास पाठविलेल्या प्रस्तावातील पदांची आकडेवारी ही अचुक असल्याची 
खातरजमा ही संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाने आपल्यास्तरावर करण्याच्या अटीच्या अधीन 
राहून तसेच याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची असल्याचे गृहीत 
धरुन पदांना मूदतवाढ देण्यात येत आहे. 


५. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत 
सादर करण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.२१/०२/२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२४०४१६१७५३४१८९२७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igned by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


ly 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 


5.4.20=327f48fc91004ad3efSa6ebc89e6964b30682a84 1a4ee2d 
95624fca82a93ab47, stalCode=400032, st=Mahi hi 


| 
M ES H RAM serialNumber=226F0D03348BA1C546030C101D31C947F7247A2 
CBS501F8CAFE8198EF7E26E956, PRADNYA SHYAM MESHRAM 


Date: 2024.04.16 18:07:24 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
सहपत्र:- परिशिष्ट-“अ” व विवरणपत्रे १ ते६ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- १.महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२.महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 

३.कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 

४. मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई. 

५. अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबाव, रत्नागिरी; 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या 

अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके 
अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या 
चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची 
संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन 
निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची 
जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. तसेच HRMS प्रणालीवर 
सर्व कार्यालयाची पदे अद्यावत करुन, त्यानुसार शासनास अहवाल सादर करण्यात 
यावा. 

५. कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग, रत्नागिरी. 

६. कार्यकारी अभियंता, सिंधुदुर्ग पाटबंधारे विभाग, आंबडपाल. 

७. कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी. 

८. वित्त विभाग - व्यय -१२/वित्तिय सुधारणा/विनिमय/ अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र.४९/२४)/लाक्षेवि(आस्था), दि. १६ /०४/२०२४चे सहपत्र 
परिशिष्ट “अ 
अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबांव, रत्नागिरी या मंडळ 
कार्यालयातील व मंडळाच्या अधिनस्त असलेल्या २ विभागीय कार्यालयांतील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ साठी 
मुदतवाढ 
अ. नियत अस्थायी रुपांतरीत अस्थायी मुख्य Saris व 
कार्यालयाचे नाव 
क्र. आस्थापनेवरील आस्थापनेवरील उपलेखा शीर्ष 
मुदतवाढ मंजूर मुदतवाढ मंजूर 
पदांची संख्या पदांची संख्या 
q २? Ps 1 Y 
अधीक्षक अभियंता, 
रत्नागिरी पाटबंधारे १४ 
मंडळ कुवारबांव, | (सोबत विवरणपत्र १) + | मागणी क्र.आय-३ 
रत्नागिरी निना — 
कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे, 
रत्नागिरी पाटबंधारे ७९ २१ ८०-सर्वसाधारण 
विभाग, रत्नागिरी । (सोबत विवरणपत्र २) | (सोबत विवरणपत्र ५) | OO%  शचाळन व 
प्रशासन, 
कार्यकारी अभियंता. (०४) परिरक्षण आस्थापना 
सिंधुदुर्ग पाटबंधारे ७२ ०५ ane a 
विभाग, आंबडपाल | (सोबत विवरणपत्र ३) | (सोबत विवरणपत्र ey | अभियंता, | 
न पाटबंधारे मंडळ, 
अधिक्षक अभियंता, रत्नागिरी (अनिवार्य) 
रत्नागिरी पाटबंधारे i pee oy 
ia a oe (सोबत विवरणपत्र ४) = 
रत्नागिरी अंतर्गतची 
अधिसंख्य पदे 
एकूण २११ २६ 
PRADNYA SHYAM ०000000000 
MESHRAM न 000 त 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र. FATS -२०२४/(प्र.क्र.४९/२०२४)/लाक्षेवि (आस्था), दि.१६/०४/२०२४ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-१ 
कार्यालयाचे नाव :- अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, कुवारबांव, रत्नागिरी 
नियत अस्थायी आस्थापना 
अ.क्र. पदनाम आकृतीबंधानुसार | दि.०१.०३.२०२४ ते 
मंजूर पदे दि.३१.०८.२०२४ साठी मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
शच ? ? 8 
10 | अधीक्षक अभियंता ae et 
2. | सहाय्यक अधीक्षक अभियंता yey ae 
३  ।क.अ./शा.अ./स.अ.श्रे.२ 3 Se 
४ | अधीक्षक शा शिका 
५ | प्रमुख आरेखक शकि Le 
६ | Wel. आरेखक ae शिका 
७ । प्रथम लिपीक शिंका ia 
८ | वरिष्ठ लिपीक ४ 
९ | कनिष्ठ लिपीक ४ Le 
विळी ० | लघुलेखक उच्चश्रेणी a शिका 
११ | टंकलेखक ३ ३ 
१२ | संगणक ae ss 
१३ | वाहनचालक ia a 
१४ | नाईक ae ey 
१५ | शिपाई ३ शिका 
१६ | चौकीदार a ae 
एकूण २८ a कशा 
PRADNYA SHYAM 
MESHRAM 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र. FATS -२०२४/(प्र.क्र. ४९ /२४)/लाक्षेवि(आस्था), दि. 1§ /o¥/o2w चे सहपत्र 


विवरणपत्र-२ 


कार्यालयाचे नाव :- कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग, रत्नागिरी 


नियत अस्थायी आस्थापना 
अ.क्र पदनाम आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे दि.०१.०३.२०२४ ते 
दि.३१.०८.२०२४या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली नियत 
अस्थायी पदे 
शिश ? 3 8 
ea कार्यकारी अभियंता 1१] i een 
2 | उपकार्यकारी अभियंता a ae i आया 
3 कनिष्ठ अभियंता/ ४ i 
शा.अ./सहा.अभि.श्रेणी.२ 
४ | fear. लेखापाल a ० 1-1 
५ | Sel. आरेखक a (ee 1-1 
६ प्रथम लिपीक . ____ लै) __ || i ___ 
७ वरिष्ठ लिपीक षु ae: Tee 
८ कनिष्ठ लिपीक ४ 1-1 
९ टंकलेखक 3 (_* a 
१० ० | भांडारपाल शिळ ळल 1-1 
बिळे सहा.भांडारपाल a ee a 
१२ | वाहनचालक शिका fC 
१३ । नाईक re || a. ce 
१४ । शिपाई षु 1-1 
१५ । चौकिदार a. es Poe 
१६ | वरिष्ठ द.कारकून 1१] oe 
१७ । दप्तर कारकून ३ ३ 
१८ । आरेखक a Jen a ह, | 
एकूण (i) ३६ १३ 


कार्यालयाचे नाव :- पाटबंधारे उपविभाग, नातूनगर 


अ.क्र पदनाम आकृतीबंधानुसार दि.०१.०३.२०२४ ते 
मंजूर पदे दि.३१.०८.२०२४या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली नियत 
अस्थायी पदे 
| ae] ? 3 8 
[.- | उपविभागीय अभियंता 1१ ee | 
२ कनिष्ठ अभि./झाखा i io | 
अभियंता/स.अ.श्रे-२ 
३ वरिष्ठ लिपिक a a शा 
४ कनिष्ठ लिपिक २ २ 
4 अनुरेखक a :1 a ae 
६ टंकलेखक ७ क क क 
वाहनचालक 1 १ 1१ 
दप्तर कारकून Q २ 
डिपाई 2 2 
Lee | o । चौकीदार [7९.7 | Si eee 
एकूण (ii) १३ १३ 
कार्यालयाचे नाव :- पाटबंधारे उपविभाग, दापोली 
अ.क्र पदनाम आकृतीबंधानुसार दि.०१.०३.२०२४ ते 
मंजूर पदे दि.३१.०८.२०२४या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली नियत 
अस्थायी पदे 
Lo weed र 2 ह 
pa उपविभागीय अभियंता — क्ण कका 
२ | कनिष्ठ अभि./झाखा ४ ४ 
अभियंता/स.अ.श्रे-२ 
३ | वरिष्ठ लिपिक [= = a are 
४ | afte festa Q २ 
५  ।अनुरेखक ae 1 ही. ____'. 
६ | टंकलेखक 1१ a Se 


वाहनचालक | ही | ॥___ खै. 
स्थापत्य अभि.सहा. ४ ४ 
शिपाई २ २ 
| 9 o । चौकीदार fa | a | 
एकूण (ii) १८ १८ 
कार्यालयाचे नाव :- पाटबंधारे उपविभाग, कुवारबाव 
अ.क्र पदनाम आकृतीबंधानुसार दि.०१.०३.२०२४ ते 
मंजूर पदे दि.३१.०८.२०२४या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली नियत अस्थायी 
पदे 
a ? 2 8 
ie ae उपविभागीय अभियंता a कक 
२ | कनिष्ठ अभि./झाखा ४ ४ 
अभियंता/स.अ.श्रे-२ 
३ | वरिष्ठ लिपिक ae |. “७. || 
४ | कनिष्ठ लिपिक २ [= —___ “=| 
५ | अनुरेखक 1१ क आ 
६ | टंकलेखक a कळ a: an) 
वाहनचालक i लक a Sa 
स्थापत्य अभि.सहा. ४ ४ 
rats 2 2 
oe ० । चौकीदार a ee a. 2-2) 
एकूण (iv) १८ 1१ | 


कार्यालयाचे नाव :- पाटबंधारे उपविभाग, चिपळूण 


अ.क्र पदनाम आकृतीबंधानुसार मंजूर | दि.०१.०३.२०२४ ते 
पदे दि.३१.०८.२०२४या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली नियत 
अस्थायी पदे 
a ? 2 ह 
a उपविभागीय अभियंता 1 १ | 1१ | 
२  । कनिष्ठ अभि./शाखा ४ ४ 
अभियंता/स.अ.श्रे-२ 
वरिष्ठ लिपिक a ही 1१ 
कनिष्ठ लिपिक २ २ 
५ | अनुरेखक १ 1१ | 
टंकलेखक 1१ Po 
वाहनचालक 1 १ | 1१ | 
स्थापत्य अभि.सहा. ४ ४ 
९  । शिपाई Q 2 
१० | ० | चौकीदार 1 १ | 1१ | 
एकूण() १८ १८ 
नियत अस्थाई आस्थापना १०३ ७९ 
पदांची एकूण बेरीज 
(i+ii+iii+iv+v) 


lly signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM. 


ig! 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 

5.4.20=327f48fc9 1 004ad3efSa6ebc89e6964b30682a84 1a4ee2d95, 
624fca82a93ab47, postalCode=400032, st=Maharasht 


M E H RA M INumber=226F0D03348BA1C546030C101D31C947F7247A2CB 
501F8CAFE8198EF7E26E956, ‘PRADNYA SHYAM MESHRAM. 
Date: 2024.04.16 18:08:30 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२४/प्र.क्र. ४९/२४)/लाक्षेवि(आस्था), दि. १६/०४/२०२४ चे सहपत्र 


विवरणपत्र -३ 


कार्यालयाचे नाव :- कार्यकारी अभियंता, सिंधुदूर्ग पाटबंधारे विभाग, आंबडपाल 


अ.क्र पदनाम आकृतीबंधानुसार दि.०१.०३.२०२४ ते 
मंजूर पदे दि.३१.०८.२०२४या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
= a ? 2 8 
Se. कार्यकारी अभियंता |. _ भी... || LT es 
2 | उपकार्यकारी अभियंता a .__| a | 
३ | कनिष्ठ अभियंता/ ४ ४ 
शा.अ./सहा.अभि.श्रेणी.२ 

४ | विभा. लेखापाल ae a ee 
4 | आरेखक = काया ns | 
६ | Mel. आरेखक ae a || 
७ । प्रथम लिपीक शि शि शिक्का अशा 
८ | निम्नश्रेणी लघु लेखक a rn en eee) 
g | वरिष्ठ लिपीक 4 |_ क... _|| 
| ao | o «| कनिष्ठ लिपीक ४ ४ 
हिया १ | टंकलेखक ३ ३ 
१२ | भांडारपाल शिश |. __ ह. | 
१३ । संगणक |. वी. | a ee 
१४ । सहा.भांडारपाल a an _ oe 
१५ । वाहनचालक a |. दती, || 
१६ | नाईक शिक काशा ee. 
१७ | शिपाई प प 
१८ | चौकिदार |, “री | शिकास 

एकूण (i) ३४ ३४ 


कार्यालयाचे नाव :- पाटबंधारे उपविभाग कणकवली 


अ.क्र पदनाम आकृतीबंधानुसार | दि.०१.०३.२०२४ ते 
मंजूर पदे दि.३१.०८.२०२४या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी 
पदे 
1 १_| ? 3 8 
| a | उपविभागीय अभियंता विक ता a '| 
२ | कनिष्ठ अभियंता/झाखा शिक i | 
अभियंता/स.अ.श्रे-२ 
३ | वरिष्ठ लिपिक a ae i | 
४ | कनिष्ठ लिपिक २ २ 
५ | अनुरेखक a ee = ae 
६ | टंकलेखक a ae a ae 
वाहनचालक 1१ शिळा घया 
दप्तर कारकून २ २ 
शिपाई २ 2 
| 90 | o | चौकोदार aaa शिळळळ शा 
एकूण (ii) १३ १३ 
कार्यालयाचे नाव :- पाटबंधारे उपविभाग सांवतवाडी 
अ.क्र. पदनाम आकृतीबंधानुसार दि.०१.०३.२०२४ ते 
मंजूर पदे दि.३१.०८.२०२४ या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी 
पदे 
= आ ? 2 ह 
Pa | उपविभागीय अभियंता 1 १ शिका 
२ | कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/ aa ae 
स.अ.श्रे-२ 
३ | वरिष्ठ लिपिक 1१ a. 
४ | कनिष्ठ लिपिक २ PF 
५ | अनुरेखक (९: - _ "ही. _ eee eee 
६ | टंकलेखक a ae शिका काका 
७ । वाहनचालक aaa ae 
दप्तर कारकून Q २ 
rots Q 10 
| 9o o | चौकीदार = a का | 
एकूण (ii) 93 fF 


कार्यालयाचे नाव:- तिलारी पाटबंधारे उपविभाग are - सावंतवाडी 


अ.क्र पदाचे नांव आकृतीबंधानुसार | दि.०१.०३.२०२४ ते 
मंजूरपदे  ।दि.३१.०८.२०२४या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी पदे 
डि ? 3 ह 
it ae) उपविभागीय अभियंता a aa काळ काका 
२ | कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/ शिळा लागा 
स.अ.श्रे-२ 
३ | वरिष्ठ लिपिक Lo a = Se 
४ | कनिष्ठ लिपिक २ २ 
५ | अनुरेखक = aa a Se 
६ | टंकलेखक a ee fo ct 34 
७ | वाहनचालक (a __ 
८ | शिपाई २ २ 
९ | चौकीदार a oc i 0 24 
एकूण (iv) 1११ | a. sae 
कार्यालयाचे नाव:- तिलारी पाटबंधारे उपविभाग चराठे सावंतवाडी अधिनस्त शाखा 
कोनाळकट्टा 
अ.क्र पदाचे नाव आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे | दि.०१.०३.२०२४ ते 
दि.३१.०८.२०२४या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी 
पदे 
क| क.अ./शा.अ. शिका a 
२ | स्था.अ.सहा. | ---__ हँ» __ =] SS ८. ___-| 
३ | Bras a a क न 
एकूण (Vv) २ २ 
कार्यालयाचे नाव:- तिलारी पाटबंधारे उपविभाग चराठे सावंतवाडी अधिनस्त शाखा 
सासोली 
अ.क्र पदाचे नांव आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे | दि.०१.०३.२०२४ ते 
दि.३१.०८.२०२४या 
कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात आलेली अस्थायी 
पदे 
डि क.अ./शा.अ. i ca _1____ er 
२ | स्था.अ.सहा. a | a 


३ | शिपाई शिरा शंक कळ उ 


एकूण (५) २ २ 


कार्यालयाचे नाव:- तिलारी पाटबंधारे उपविभाग चराठे सावंतवाडी अधिनस्त शाखा बांदा 


| १_| क.अ./शा.अ. a | 1१ | 
2.  स्था.अ.सहा. 1१] a ae 
3 | Bras Pt a 

एकूण (vii) 2 2 


कार्यालयाचे नाव:- तिलारी पाटबंधारे उपविभाग चराठे सावंतवाडी अधिनस्त शाखा 
रोनापाल 


re. क.अ./ शाअ. a: 10 
2  स्था.अ.सहा. (__ | Po 
३ | शिपाई a Te a Te 
एकूण (viii) 1१ 1१ 
नियत अस्थाई आस्थापना पदांची ७८ ७२ 
एकूण बेरीज 
(i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii) 


igitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


Di 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2: 4930682384 


5, 1०4९626 


95 '=Maharashtra, 
M ES H RAM seri 6030C101D31C947F7247A2C 
85 ”ADNYA SHYAM MESHRAM. 
Date: 2024.04.16 53 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र.४९/२४)/लाक्षेवि(आस्था), दि.१६/०४/२०२४ चे सहपत्र 


विवरणपत्र -४ 


कार्यालयाचे नाव:- रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, रत्नागिरी 
अधिसंख्य पदांबाबतची माहिती 
नियत अस्थायी आस्थापना 


पदनाम 


दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ साठी 
मुदतवाढ देण्यात आलेली अस्थायी पदे 


२? 


क.अ./झा.अ./स.अ.श्रे.२ 


स्थापत्य अभि. सहाय्यक 


कालवा निरीक्षक 


मोजणीदार 


शिपाई 


एकूण 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


ig! 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 


MESHRAM 


2.5.4.20=327f48fc9 1 004ad3ef5a6ebc89e6964b30682a841a4ee2d9 
5624fca82a93ab47, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=226F0D03348BA1C546030C101D31C947F7247A2C 
BS501F8CAFE81 98EF7E26E956, cn=PRADNYA SHYAM MESHRAM 
Date: 2024.04.16 18:09:13 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र.४९/२४)/लाक्षेवि(आस्था), दि.१६/०४/२०२४ चे सहपत्र 


विवरणपत्र ५ 


कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग, रत्नागिरी 


दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ साठी मुदतवाढ देण्यात आलेली रुपांतरीत अस्थायी 


आस्थापनेवरील पदे 
अ.क्र. | विभाग/उपविभाग । संवर्ग पदनाम | पदसंख्या पदधारकाचे नाव सेवानिवृत्ती 
शाखा याचे नाव कार्यरत दिनांक 
| पाटबंधारे मजूर | श्री.अशोक तानू धोत्रे | ३१.०५.२०२४ 
उपविभाग, श्री.अंकुडा शिवाजी ३१.०३.२०२४ 
नातुनगर aan 
श्री. अनंत गंगाराम ३१.०३.२०२४ 
पवार 
श्री. महादेव धोंडू ३१.०७.२०२४ 
पारदळे 
श्री. एकनाथ सिताराम । ३१.०५.२०२५ 
शिगवण 
श्री. अशोक तुकाराम । ३०.०४.२०२४ 
सुतार 
श्री.गौतम हरिश्चंद्र धोत्रे 39.04.2024 
2 पाटबंधारे चौकीदार ५ श्री. सुनिल रामचंद्र ३१.०८.२०२९ 
उपविभाग, गुरव 
कुवारबाव श्री. संजय आबाजी ३१.०५.२०२६ 
जाधव 
श्री. सुरेश श्रीपत ३१.०५.२०२४ 
साळुंखे 
श्री. गंगाधर यठावंत ३०.०६.२०२७ 
नारकर 
श्री. सिताराम तुकाराम । ३१.०५.२०२५ 
रामाणे 
मजूर ee eee श्री. संतोष पांडूरंग शिदे | 39.04.2030 
मदतनीस a श्री. APA कृष्णा वीर | ३१.०५.२०२४ 
सफाई १ श्री. सुब्राव रामा ३१.०१.२०२५ 
कामगार अनंतपुरकर 


अ.क्र. | विभाग/उपविभाग | संवर्ग पदनाम | पदसंख्या पदधारकाचे नाव सेवानिवृत्ती 
शाखा याचे नाव कार्यरत दिनांक 
३ पाटबंधारे मजूर २ श्री.पुंडलिक गोपाळ ३०.११.२०२४ 
उपविभाग,चिपळूण घाडे 
श्री.श्रीमंता सायबन्ना ३१.०७.२०२६ 
अवरादी 
चौकोदार 3 श्री. बाबु धोडू निर्मळ ३१.०५.२०२५ 
श्री. अशोक केशव ३१.१२.२०२६ 
कदम 
श्री. करीम अब्दुल ३१.०५.२०२४ 
रहेमान बावडेकर 
४ पाटबंधारे मजूर P= | श्री. विकास जर्नावन  । 39.03.2026 
उपविभाग, दापोली जाधव 
एकूण पदे २१ 
PRADNYA SHYAM स : 
MESHRAM Sees ee 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


(प्रज्ञा मेश्राम) 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र.४९/२४/लाक्षेवि(आस्था), दि.१६/०४/२०२४ चे सहपत्र 
विवरणपत्र-६ 
कार्यालयाचे नाव:- कार्यकारी अभियंता, सिंधुदूर्ग पाटबंधारे विभाग आंबडपाल 


दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ साठी मुदतवाढ देण्यात आलेली रुपांतरीत अस्थायी 


आस्थापनेवरील पदे 
अ. | कार्यालयाचे | संवर्ग | पदसंख्या पदधारकाचे नाव सेवानिवृत्तींचा 
क्र. नाव पदनाम | कार्यरत दिनांक 
a २ 2 | 8 | 4 द 
हि , पाटबंधारे | चौकीदार ३ श्री.चंद्रकांत नारायण पडवळ | ३१/०१/२०२८ 
उपविभाग श्री.चंद्रकांत सखाराम दळवी | ३०/०४/२०२९ 
कणकवली श्री.ज्ञानेश्वर बजरंग परब ३१/०३/२०३० 
२. पाटबंधारे | चौकीदार २ श्री.अप्पा जयराम आंगणे २८/०२/२०२५ 
उपविभाग श्री.अनंत शिवराम घाडी ३०/०४/२०२८ 
सावंतवाडी 
एकुण ०५ 


lly signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


Dig 

: ९ OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2 


5.4.20=327f48fc9 1 004ad3ef5a6ebc89e6964b30682a84 1a4ee2d 
95624fca82a93ab47, postalCo hi 


M ES H RAM rialNumber=226F0D03348BA 1C546030C101D31C947F7247A2 
CB501F8CAFE8198EF7E26E956, PRADNYA SHYAM MESHRAM 


2024.04.16 18:09:54 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


